परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 
सहायक सचिव (तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- परिवि-२०२३/ प्र.क्र.(१४७/२३)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ जून, २०२४. 
संदर्भ :-१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन आदेश क्र.ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९८/२०)/तांशि-१, 
दिनांक ०७/०१/२०२१. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन आदेशा क्र.ससेनि-२०२०/प्र.क्र.(९८/२०)/भाग-२/ 
तांशि-१, दिनांक १८/११/२०२१. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२२/०६/२०२१ 
४. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२४/२७९, दिनांक १०/०६/२०२४. 
शासन आदेशा :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्रीम. दिपाळी गरिबदास गणकवार आणि श्रीम. 
साधना भगवान भोसले यांची तसेच संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. आशिष आण्णासाहेब 
निकम यांची सहायक सचिव (तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
सेवा, गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर 
कालावधी पूर्ण झाल्याने श्रीमती दिपाली गणकवार, श्रीमती साधना भोसले, आणि श्री. आशिष निकम यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. ४ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्रीमती गणकवार, श्रीमती भोसले आणि 
श्री. निकम, सहायक सचिव (तांत्रिक) यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील 
तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे 
अधिकाऱ्यांचे नाव रुजू दिनांक 
सहायक सचिव (तांत्रिक) 


२. १२/०१/२०२१ (म.पू) १८५  |१५/०७/२०२३ १६/०७/२०२३ 
भोसले 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२३/ प्र.क्र.(१४७/२३)/तांशि-१ 


11. 11 क आशिष आण्णासाहेब 
निकम 


३. २०/१२/२०२३ (म.नं.) 


३०/११/२०२१ (म.पू) २१ 


२१/१२/२०२३ (म.पू) 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दिनांक २२/०६/२०२१ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५/०८/२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६१७५१००३४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
PAG A R E IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 

AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6 
SHRIKRISHNA 9468ce2a8aae 1 6cOcb06, postalCode=400032, st=Mahi 

INumber=4E8BC157609C105D396B04018FA47F8909333A 

FC18DDC3893CC043F 18F759COB, -PAGARE SHRIKRISHNA. 
KASHINATH ws 

Date: 2024.06.26 18:04:52 +05'30' 

(श्रीकृष्ण पगारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई. (तंत्रशिक्षण संचाळनालयामार्फत) 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५. संबंधित अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेमार्फत) 

६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवड नस्ती- तांशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


